महात्मा गांधी तंटामुक्त गांव मोहिमेला सन 
२०१४-२०१५ मध्ये वस्तुनिष्ठ प्रसिध्दी देणा-या 
वृत्तपत्राच्या बातमीदारांना पुरस्कार प्रदान 
करण्यासाठी राज्यस्तरीय निवड समितीचे 
गठण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : तंमुगा-०३१६/प्र.क्र. २७/पोल-१५ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ ऑगस्ट, २०१६ 


वाचा :- शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक तंमुगा १००८/प्र.क्र-४३/२००८/पोल-१५, दि.१४/८/२००८. 


प्रस्तावना :- 

महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांव मोहिमेची प्रभावी व यशश्वीरित्या अंमळबजावणी करण्यामध्ये पुरक व 
प्रबांधनात्मक बातम्यांच्या माध्यमातून मोहिमेला वस्तुनिष्ठ प्रसिध्दी देणाऱ्या वृत्तपत्राच्या बातमीदारांना 
जिल्हास्तर विभागीय स्तर व राज्य स्तरावर प्रत्येकी ३ पुरस्कार देण्याची तरतूद दि. १४/८/२००८ च्या शासन 
निर्णयातील परिच्छेद-१५ मध्ये केली आहे. त्यानुसार राज्यस्तरावरील पुरस्कारासाठी उमेदवारांची 
गुणवत्तेनुसार निवड करण्याकरिता खालीलप्रमाणे राज्यस्तरीय निवड समिती गठित करण्यता येत आहे. 


मा.राज्यमंत्री (गृह) (ग्रामीण) 
हीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग 


महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय सदस्य 
श्री. किरण नाईक, प्रतिनिधी, मराठी पत्रकार परिषद सदस्य 


श्री. अरविद भानुशाली, अध्यक्ष मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहार संघ 
श्री.राहुल रनाळकर, शहर संपादक, दे.लोकमत वृत्तपत्राचे संपादक/प्रतिनिधी 


श्री. अनुराग श्रीपाठी, दै. नवभारत टाईम्स वृत्तपत्राचे संपादक/प्रतिनिधी 
श्री. विवेक भावसार, इंग्रजी वृत्तपत्राचे संपादक/प्रतिनिधी 
पसचिव, गृह विभाग (कार्यासन/पोल-१५) 


२. समितीतील अशासकीय सदस्यांना बैठकीसाठी प्रवासभत्ता आणि दैनिक भत्ता वित्त विभागाने 
वेळोवेळी विहीत केलेल्या तरतूदीनुसार अनुज्ञेय राहील. 


३. याबाबतचा खर्च गृह विभाग मागणी क्रमांक - बी-१, प्रधान ळेखाशिर्ष-२०५५ पोलीस, (००) (१० 
तंटामुक्‍त गाव मोहिम (२०५५ ०५३३) देशांतर्गत प्रवास खर्च याखालील सन २०१६-१७ मधील मंजूर 
अर्थसंकल्पीय अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-०३१६/प्र.क्र. २७/पोल-१५ 


४. 


सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०८०४१५४५५५४८२९ असा आहे. सदरचा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Prakash Ganpat Deshmukh 
: c=IN, o=Government Of Mah. ht ‘Home 
Pp ra ka ५ h G an pat Department, postalCode=400032, st=Maharashtra 
2.5.4.20=a2023a0ab760cd894a2dbe530b17c6d82f1bdcO 
3543072e60d70efe328c9bc2, 
serial INumber=aa75bd353f4df4631 19a0887b43c329c33 


D es h mu k h 64a4d90afd1a5f153d6604ab536ddb, cn=Prakash 
Date 7 2 6.08.04 15:51:21 +05'30' 


(प्र.ग. देशमुख) 
उपसचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
२. मा. राज्यमंत्री (गृह), (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 


. अपर मुख्य सचिव (गृह), मंत्रालय, मुंबई. 


४. प्रधान सचिव (विशेष) ,मंत्रालय, मुंबई 


. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुदेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र शासन,मुंबई/नागपूर 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी,मुंबई 

९. 


श्री. किरण नाईक, प्रतिनिधी, मराठी पत्रकार परिषद 


१०.श्री. अरविंद भानुशाली, अध्यक्ष मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहार संघ 
११.श्री.राहुल रनाळकर, शहर संपादक, दै.लोकमत वृत्तपत्राचे संपादक/प्रतिनिधी 
१२.श्री. अनुराग श्रीपाठी, दै. नवभारत टाईम्स वृत्तपत्राचे संपादक/प्रतिनिधी 
१३.श्री. विवेक भावसार, इंग्रजी वृत्तपत्राचे संपादक/प्रतिनिधी 

१४.उपसचिव, गृह विभाग (कार्यासन/पोल-१५) 

१५.निवडनस्ती कार्यासन पोल-१५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


